महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 

शासन आदेश क्रमांक : मबाआ -२०१८/प्र.क्र.९५/कार्या -७ 
मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक - ०४ फेब्रुवारी , २०१९. 


संदर्भ :- शासन ACS क्र. मबाआ-२०१७/प्र.क्र.७३/का-७, दिनांक ३१/५/२०१८. 


-: हासन आदेठा :- 


श्री.पी.पी. पाटील यांची बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ना), कल्याण या पदावर उपरोक्त 


संदर्भिय आदेशान्वये बदली करण्यात आली आहे. तसेच श्री.पी.पी. पाटील यांच्याकडे जिल्हा महिला 
व बाल विकास अधिकारी, ठाणे या रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार या आदेशाच्या दिनांकापासून 
सोपविण्यात येत आहे. 


२. 


सदर पदावर नियमित जिल्हा व बाल विकास अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती झाल्यावर प्रस्तुतचा 


अतिरिक्त कार्यभार आपोआप संपुष्टात येईल. सदर आदेशा त्वरीत अंमलात येतील. 


Qe 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्र. २०१९०२०४१६०२२३३७३० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , का ९२९३ २ 
Lalsing ae anaes 


ment Department, postalCode=400032, रि 
5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2 
bf79d 
Ramchandra Gu JAM sesrtmverscsserressstesr rset an 20 
alsing Ramchandra 


28fd2204e49a4d81f12a5745, 
Date: 2019.02.05 12:37:08 +05'30 


(ला.रा.गुजर) 
शासना चे सह सचिव 


AYIA ASOT व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. सचिव(म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई-३२. 

सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास,( आयुक्‍तालय,पुणे यांचे मार्फत) 


. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे ( आयुक्‍तालय,पुणे यांचे मार्फत) 
. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
९, 


सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत.) 


१०.निवडनस्ती (कार्यासन-७, महिला व बाळ विकास विभाग. 


